राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत जिल्हा 
फळरोपवाटिका, हिवरा, जि. गोंदिया येथील 
प्रक्षेत्रावरील कार्यालय दुरुस्तीचे प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: फरोवा-२०२०/प्र.क्र.५९/१३-अओ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १६ मार्च, २०२० 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७/०४/२०१५. 
२) शासन निर्णय क्र. राकृवि-०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दिनांक २९ जून,२०१९. 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुआ/फलो-२/दुरूस्ती-राकृयो/हिवरा/६३/२०२०, 
दि.१८/०२/२०२० 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा मध्यवर्ती फळरोपवाटिका, हिवरा, जि. गोंदिया येथील प्रक्षेत्रावरील कार्यालय दुरुस्तीचे 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतचा रु. २.०० लाखाचे (रु.दोन लाख) अंदाजपत्रकास उप 


अभियंता, जिल्हा परिषद गोंदिया यांनी तांत्रीक मंजूरी प्रदान केलेली आहे. सदर खर्च या प्रक्षेत्रास राष्ट्रीय 


कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शासकीय रोपवाटिका विकसित करणेसाठी 


कार्यालयीन seal दिनांक २८/०८/२०१९ अन्वये हिवरा रोपवाटिकेस वितरीत करण्यात आलेल्या रु. ६.०० 


लाख निधीमधून करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने 


केली आहे. त्यामुळे वरील बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
जिल्हा फळरोपवाटिका, हिवरा, जि. गोंदिया येथील प्रक्षेत्रावरील कार्यालय दुरुस्तीचे 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतचा रु. २.०० लाख (रु.दोन लाख) अंदाजपत्रकास उप 


अभियंता, जिल्हा परिषद गोंदिया यांनी तांत्रीक मंजूरी प्रदान केलेली आहे. वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका,१९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला,उपविभाग ५ अ.क्र.१० परिच्छेद अ. क्र.१३४ नुसार 


प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२०/प्र.क्र.५९/१३-ओ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००३१६१०५०४०८३०१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ashok Maroti 
Atram 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. विभागीय कृषी सहसंचालक,नागपूर विभाग, नागपूर. 

४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,गोंदिया 

५. महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 

६. महाळलेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन)विभाग,मंत्रालय, मुंबई.-३२. 
११. निवड नस्ती (१३-ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


